महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२२/प्र.क.१९३/१३-ओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक:-१६ नोव्हेंबर, २०२२ 


विषय:- दि.१८/४/२०२१ ते दि.२७/५/२०२१ या कालावधीतील उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, फलटण कार्यालयाच्या अधिनस्त कृषि चिकित्सालय, दहिवडी 
या कार्यालयातील २४०१ १७२२ लेखाशिर्षाखालील (२१) सामुग्री व पुरवठा 
याबाबी अंतर्गत प्रलंबित सामुग्री व पुरवठा च्या रु.६,२७६/- देयकास प्रशासकीय 
मंजूरी मिळण्याबाबत. 
watt: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/विनियम, 
दिनांक १७/४/२०१२५. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/लेपूम/सामग्री/देयक 
नागपूर/३६९५२/२०२२, दि.०४/११/२०२२. 
ज्ञापन :- 
दि.१८/४/२०२१ ते दि.२७/५/२०२१ या कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, फलटण 


कार्यालयाच्या अधिनस्त कृषि चिकित्सालय, दहिवडी या कार्यालयातील बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर 
अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतली जातात. सदर कत्रांटदारांच्या प्रलंबित सामुग्री व पुरवठाच्या 
कामाचे देयके रु.६,२७६/- ( अक्षरी रुपये सहा हजार GIA) शहाहत्तर फक्त) अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम vo नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, ११९-बागायती व भाजीपाला पिके, 
११९(०३) रोपमळे, (०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळे रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) अंतर्गत 
२१-सामुग्री व पुरवठा या बाबीखाळी सन २०२२-२३ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात 
यावा. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय व 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व 


संबंधितावर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.१९३/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१११६१५२९३१३४०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKA‘ 
=GO! 


प प 
H EMA NT GO RAKH NATH DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
be 
25. 15ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e5305303 
dp 2, 
MHAPANKAR ण 
व्रि 
Dat 


52A6AEB6042BDE4040836DF541FD3620CA8 
IT GORAKHNATH MHAPANKAR 
05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय कृषी संहसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, फलटण, जि.सातारा. 

५. महालेखापाल-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती/१३-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


